जायकवाडी प्रकल्प-पैठण धरणाच्या 
पाणीवापराच्या फेरनियोजनाचे ताळेंबद 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :२०१८ (२३६/२०१८)/जसंअ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२/०९/ २०१८ 


Way: १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचे जा.क्र. गोमपाविम/सिंचन-२/६७२० दि. २३.७.२०१८ चे पत्र. 
२) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग पत्र क्र. २३६/२०१८/जसंअ दि. ५.९.२०१८. 
३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचे जा.क्र. गोमपाविम/ता-३/औपाम/8(-३/८५०५/सह 
दि. ११.९.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


जायकवाडी प्रकल्प-पैठण धरण हे गोदावरी नदीवर पैठण जिल्हा औरंगाबाद येथे 
१९७६ मध्ये पूर्ण झालेले आहे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या १९८५ चे फेरनियोजनानुसार सुधारित 
ताळेबंदास शासनाची मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे संदर्भिय पत्रान्वये प्राप्त झाळा आहे. त्यानुसार 
त्यास शासनाची सहमती संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये कळविण्यात आली आहे. मंजूर प्रकल्प 
अहवालानुसार २६१८.५९ दलघमी पाण्याचे नियोजन करण्यात आळे आहे. जायकवाडी प्रकल्प- 
पैठण धरणाच्या मागील ४२ वर्षातील प्रत्यक्ष पाणी वापर पाहता मूळ प्रकल्पीय पाणी वापर तरतूद 
व प्रत्यक्ष पाणी वापर यात बराच फरक HSS आहे. वेळोवेळी पाण्याच्या गरजेनुसार शासन 
मान्यतेने पाणी वापराच्या नियोजनामध्ये बदल करण्यात आळे आहेत. सदर चे बदल प्रामुख्याने 
खालील प्रमाणे आहेत. 
१. गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्यांमुळे पैठण उजवा व डावा कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात 
झालेली घट. 
२. मूळ प्रकल्पीय बाष्पीभवनाची तरतूदीपेक्षा प्रत्यक्ष कमी बाष्पीभवन. 
३. माजलगांव धरणात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात घट. 
४. घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराची नव्याने तरतूद 
५. जलाशयावरून शासकीय उपसा सिंचन योजनांची नव्याने तरतूद. 
६. सामुदायिक व वैयक्तिक उपसा सिंचन योजना नव्याने मंजूरी उपरोक्त प्रत्यक्ष शासन मान्यता 
प्राप्त जलनियोजनातील तरतूदीनुसार सुधारित ताळेबंद अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
१. उपरोक्त नमूद बदलांनुसार कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद (गोदावरी नदी खोरे अभिकरण) यांनी सादर केलेल्या प्रत्यक्ष मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८ (२३६/२०१८)/जसंअ 


पाणीवापराच्या फेरनियोजनाचे ताळेबंदास खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. घटक/तपशिल मुळ प्रकल्पीय मंजुर | फेरनियोजन प्रमाणे 
पाणीवापर (दलघमी) | पाणीवापर (दलघमी) 
(सन १९८५) (सन २०१८) 
za पैठण डावा कालवा १०७५.५४ ९७८.५५ 
२  पैठणउजवाकालवा ३१८.२२ २५५.७३ 
३ Yours बाष्पीभवन व्यय ६६४.८३ ३२३.१० 
४ माजलगाव धरणास पाणी सोडणे ५६०.०० २९९.४२ 
(Diversion to Majalgaon Dam) 
५ ।घरगुती पाणी वापर (Domestic विकी .०० ११७.९५६ 
Water Use) 
६ औद्योगिक पाणीवापर (industrial शिव्या .०० ७६.१४५ 
Water Use) 
७ जलाठायावरून उपसा सिंचन 
योजना शासकीय योजना : 
१. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना Ra ,00 २७.५२७ 
टप्पा-| (३२०५ हे) 
२. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना | .०० ९०.०७ 
टप्पा-। | (१५३१२ हे.) 
३. ताजनापूर उपसा सिंचन योजना शि .०० ४५.६२२ 
टप्पा-| (२७४४ हे.) 
४. ताजनापूर उपसा सिंचन योजना iol .०० ६१.४१ 
टप्पा-।। (६९६० हे.) 
५. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना a .०० ५५.०० 
टप्पा-। | | (१०००० हे.) 
(प्रस्तावित) 
६. सामुदायिक उपसा व वैयक्तिक 
उपसा सिंचन योजना 
अ) रामकृष्ण गोदावरी उपसा सिंचन ॥ | .०० २५.८७ 
योजना (४४०० हे.) 
आ। श्रीदत्त सहकारी उपसा सिचन i | ,00 २.३८ 


योजना (४०५ हे.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८ (२३६/२०१८)/जसंअ 


इ) संजिवनी उपसा सिंचन ०.०० ०.२८ 
योजना (४७ हे.) 
ई वैयक्तिक उपसा सिंचन योजना 0.0० | .०० २५९.१५ 
एकुण २६१८.५९ २६१८.२१ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९"११/.॥चीवा9$0[.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०१८०९१२१६५३१८६३२७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Rajnish Ramkishor seine coenornanrsnraov-waertesouces 
it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996. 171003 Oaeea737985d 09cb66 

S h 1 k | a Be ee aeons ची Ramkishor Shukla 

(र. रा. शुक्ला) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, 
3) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मंत्री, जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) मा. राज्य मंत्री, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८) अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९) मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि)/सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

१२) मा. कार्यकारी संचालक, कृष्णा खारे विकास महामंडळ, पुणे 

१३) मा. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१४ मा. कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 


१५) मा. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१६) मा. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान,नाशिक 

१७) मा. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, औरंगाबाद 

१८) मा. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरण, औरंगाबाद 
१९) कार्यासन जसंअ- संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


